केंद्र शासन पुरस्कृत योजना, वनवणवा प्रतिबंध व 
व्यवस्थापन योजना, आदिवासी उपयोजना (TSP) 
सन २०२०-२०२१ मधील प्राप्त निधी सर्वसाधारण 
योजनेमधून उपलब्ध करुन देण्यास मंजूरी 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्र.टिआरएस-१२/२०२०/प्र.क्र.२२३/फ-६ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : ३० मार्च, २०२१ 
वाचा :- १) केंद्र शासन, पर्यावरण व वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र.३-२३/ 
२००७-एफपीडी (पीटी. २) दिनांक २५.६.२०२० 
२) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संरक्षण), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांच्या कार्यालयाचे 
पत्र क्र.कक्ष-१८/दक्षता/प्रक्र.०१/ TSP /(2020-29)/480/2020-24, दि.४.३.२०२१. 


शासन निर्णय :- 

आधुनिक वनवणवा व नियंत्रण व्यवस्थापन (एकात्मिक वनसंरक्षण योजना आदिवासी 
उपयोजन), केंद्र शासन पुरस्कृत योजना या योजनेंतर्गत सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरीता 
रु.९८१.२० GHA कृती आराखडा केंद्र शासनाच्या संदर्भ क्र.१ येथील पत्रान्वये मंजूर झालेला आहे. 
त्यानुसार केंद्र शासनाने या योजनेतंर्गत रु.९६.६५ लक्ष (केंद्र हिस्सा ८०% पैकी ६०% अनुदान) मंजूर 
केलेला आहे व राज्य शासनाचा हिस्सा (४०%) रु.६४.४४ लक्ष होत आहे. तथापि, केंद्र हिस्स्याचा 
प्रथम हप्ता म्हणून रु.४५५.१८ लक्ष (केंद्र हिस्स्याच्या ८०% पैकी ६० %) इतका निधी राज्याच्या 
एकत्रित निधीमध्ये दिनांक २९.६.२०२० रोजी जमा झालेला आहे 

योजना क्र.सी-७ अंतर्गत २४०६ वनीकरण व वन्यजीवन, १०२ (११, सामाजिक व क्षेत्र 
वनीकरण पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, केंद्र पुरस्कृत योजना (११) (१७ आधुनिक वनवण 
वा नियत्रंण व व्यवस्थापन (२४०६ २०४३) ६०% केंद्रीय अनुदान रु.४५५.१८ लक्ष पैकी केंद्र हिस्सा 
रु. ९६.६५ लक्ष (मजुरी) व केंद्र पुरस्कृत योजना (११) (१८) आधुनिक वनवणवा नियत्रंण व व्यवस्थापन 
(२४०६ २३७५) ४०% राज्य हिस्सा रु.६४.४४ लक्ष (मजुरी) असे एकुण रु.१६१.०९ लक्ष निधी उपलब्ध 
करुन ते सर्वसाधारण योजनेमधून खर्च करण्यास सुधारित अंदाजाच्या मर्यादेत खर्च होईल या 
अटीच्या अधीन राहून अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीद्वारे (BDS) वितरीत करण्यास शासन मान्यता 
देण्यात येत आहे. सदर निधी अनुदान योजनेतील मंजूर कामांवर खर्च करण्यात यावा. 
२. सदर शासन निर्णयान्वये अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संरक्षण), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
यांनी मान्यतेसाठी सादर केलेल्या प्रस्तावातील कार्यबाबीवर खर्च करण्यास खालील अटीच्या अधीन 
राहून शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे :- 

अ) मान्यता दिलेल्या खर्चाच्या तप्ञीलवार बाबी केंद्र शासनाने उपरोक्‍त संदर्भीय पत्रांमध्ये नमूद 
केल्या आहेत. सदर कामांना सक्षम प्राधिकाऱ्याची प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता 
असल्याखेरीज रक्‍कम खर्ची टाकण्यात येऊ नये. 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरएस-१२/२०२०/प्र.क्र.२२३/फ-६ 


आ) वितरीत केलेला निधी केंद्र शासनाने दिलेल्या मान्यतेनुसार योजनेस विहीत केलेल्या 
मर्यादेत, प्रचलित नियमांच्या अधीन राहून व वित्त विभागाने वेळोवेळी विहीत केलेल्या 
मार्गदर्शक तत्त्वानुसार तसेच केंद्र शासनाने प्रस्तावात नमूद केलेल्या कार्यबाबींच्या अनुषंगाने 
खर्च करण्यात यावा. 
इ) प्रस्तावित असलेल्या मोठया बांधकामासाठी शासनाने दिलेल्या सूचना आणि विहीत केलेली 
कार्यपद्धती अनुसरण्याची संबंधीत नियंत्रक/अंमलबजावणी अधिकारी यांची जबाबदारी 
राहील. 
ई) वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या विविध मार्गदर्शन सूचनांचे व दिनांक २.४.२०१८ च्या 
परिपत्रकाचे काटेकोर पालन करावे. 
उ) आदिवासी उपयोजना TSP अंतर्गत केंद्र शासनाकडून प्राप्त झालेला सदर निधी नियोजन 
विभाग, आदिवासी विकास विभाग व वित्त विभागाच्या मान्यतेने सर्वसाधारण घटकाकरिता 
असणारे लेखा शिर्षांतर्गत उपलब्ध करून देण्यात येत आहे परंतू उपयोगिता प्रमाणपत्र 
आदिवासी उपयोजनेकरिताच सादर करण्याची दक्षता घ्यावी 
३ सदर निधी मागणी क्र.सी-७ अंतर्गत २४०६ वनीकरण व वन्यजीवन १०२ (११) सामाजिक व 
क्षेत्र वनीकरण पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना केंद्र पुरस्कृत योजना (११) (१७ आधुनिक वनवणवा 
नियंत्रण व व्यवस्थापन (२४०६ २०४३) व २४०६ वनीकरण व वन्यजीवन १०२ (११) सामाजिक व क्षेत्र 
वनीकरण पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना केंद्र पुरस्कृत योजना (११) (१८) आधुनिक वनवणवा 
नियंत्रण व व्यवस्थापन (२४०६-२३७५) च्या सन २०२०-२०२१ मध्ये अर्थसंकल्पित वितरण प्रणालीद्वारे 
उपलब्ध होणाऱ्या अनुदानातून खर्च करण्यात यावा. 

हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, 
दिनांक ४.५.२०२० अन्वये विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३३०१७४७०२३५१९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

GAJENDRA PRAKASH एटा tinue 


FOREST DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Mah 


2.5.4.20=08895 1d0088e627aa56c9ab088add 1677b8ac27d637: 
N A RWA N E 5cdf80b730f756dce9e8, -GAJENDRA PRAKASH NARWANE 


Date: 2021 नरवणे 3.30 1753:29 +05'30' 


(गजेंद्र नरवणे) 
उप सचिव (वने) महसूल व वन विभाग 


प्रति, 
१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
२. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र वनविकास महामंडळ, नागपूर 
३. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
४. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संरक्षण), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
५. मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक/वन्यजीव) सर्व, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरएस-१२/२०२०/प्र.क्र.२२३/फ-६ 


६. मुख्य वनसंरक्षक, माहिती व तंत्रज्ञान व प्रसिध्दी, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, महाराष्ट्र राज्य, 
नागपूर यांचे कार्यालय 

७. वनसंरक्षक (वन्यजीव), सर्व 

८. महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

९. महाळलेखापाल-१ (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१०. महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

११. महाळेखापाल-२ (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

१२. कार्यासन अधिकारी, वित्त विभाग, अर्थ-६, व्यय-१०, अर्थोपाय, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

१३. ब-१/फ-२/फ-५ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० 032 

१४. फ-६ कार्यासन (निवड नस्ती), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


